शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना करुन शिक्षण 
संचालनालय (योजना) कार्यालयाची निर्मिती 
तसेच जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना) 
कार्यालयाची निर्मिती- शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आढावा २०२२/ प्र.क्र.४७/प्रज्ञा-५ 
चौथा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई 
दिनांक:-१० जून, २०२४ 


वाचा: - 9) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक आढावा २०२२/ प्र.क्र.४७/ 
प्रशा-५, दिनांक २२.०६.२०२२. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आढावा २०२२/ प्र.क्र.४७/ 


प्रशा-५, दिनांक ११.१०.२०२२. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आढावा २०२२/ प्र.क्र.४७/ 


प्रशा-५, दिनांक 29.02.2023. 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक आढावा २०२२/ प्र.क्र.४७/ 


Wanl-4, दिनांक 03.03.2023. 
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आढावा 2022/ प्र.क्र.४७/ 


Wanl-4, दिनांक 23.03.2023. 
६) आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे पत्र क्र.आशिका/२०२४/पदनाम/आस्था-ब(१२३)/३२६४, 


दि.१६.०५.२०२४. 


शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २२.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शालेय 
शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामातंर शिक्षण 
संचालनालय (योजना) असे करुन प्राथमिक शिक्षण सचांलनालय तसेच माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण संचालनालय यांचे कडील योजना, शिक्षण संचालनालय (योजना) यांचेकडे वर्ग 
करण्यात आल्या आहेत.तसेच विभागाच्या योजना जिल्हास्तरावर राबविण्याकरिता एकुण ३५ 
जिल्हामध्ये शिक्षणाधिकारी (योजना) यांचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा २०२२/ प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


२. 


दिनांक २२.०६.२०२२ रोजीच्या शासननिर्णयामध्ये “सहायक शिक्षण उपसंचाळक” ऐवजी, 


“सहायक संचालक” असी सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याचे संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये 


आयुक्‍त (शिक्षण), कार्यालय, पुणे यांच्याकडून कळविण्यात आळे आहे. 


३. 


त्यानुसार सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. दिनांक २२.०६.२०२२ 


रोजीच्या शासन निर्णयामधील परि. ४ मध्ये नमूद तक्त्यातील अ.क्र.३ पुढीलप्रमाणे आहे :- 


समान वेतन श्रेणीतील पद 
अ.क्र. पदाचे नांव | गट | वेतनश्रेणी | पद स्थिती ie उपलब्ध करुन दिलेली 
संख्या 
माहिती. 

३. । सहायक अ ।एस  २०:- | अस्थायी | अल्पसंख्याक व प्रौढ 
शिक्षण ५६१००- शिक्षण संचालनालयातील 
उपसंचालक १७७५०० सहायक संचालक 

पदनामाचे शिक्षणाधिकारी 
adie १ पद 
संचालनालय योजना 
यांचेकडे वर्ग करण्यात येत 
आहे 

याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 

समान वेतन श्रेणीतील पद 
अ.क्र. पदाचे नांव । गट वेतनश्रेणी | पद स्थिती उपलब्ध करुन दिलेली 
संख्या 
माहिती. 

३. । सहायक अ ।एस  २०:- | अस्थायी | अल्पसंख्याक व प्रौढ 

संचालक ५६१००- शिक्षण संचालनालयातील 
१७७५०० सहायक संचालक 

पदनामाचे शिक्षणाधिकारी 

dade १ पद 

संचालनालय योजना 


यांचेकडे वर्ग करण्यात येत 
आहे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आढावा २०२२/ प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५"/१५/.॥६॥/859॥0[॥9.90९.॥ 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेताक 
२०२४०६१०१११७०६५७२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SIDDHARTHA 
SAHEBRAO GHORPADE 
Date: 2024.06.10 11:31:48 +05'30' 


(सिध्दार्थ घोरपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिषा) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा TRI) महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१०.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
११.सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक/योजना) शिक्षण. 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१५.निवड नस्ती / प्रशा-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


